राज्य सरोवर संवर्धन योजनेंतर्गत 
सांगळी मिरज आणि कुपवाडा 
महानगरपालिका क्षेत्रातील काळीखण 
तलावास मान्यता व निधी वितरित 
करण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०२२/प्र.क्र. ९७/आस्थापना अ 
नवीन प्रशासन भवन,१५ वा मजला,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ मार्च,२०२२. 


वाचा :- १)पर्यावरण विभाग विभाग शासन निर्णय क्र.इएनव्ही २००८/प्र.क्र.६९/तां.क.३, दि.२७.०८.२००८ 
२) आयुक्त, सांगली मिरज आणि कुपवाडा महानगरपालिका यांच्याकडून प्राप्त प्रस्ताव. 
३) दिनांक १७.०३.२०२२ रोजीच्या सुकाणू समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना - 
राज्यातील तलाव, सरोवरे व मोठे THR यांचे पर्यावरणीयदृष्टया संवर्धन करण्यासाठी राज्य शासनाने 
राज्य योजनेंतर्गत राज्य सरोवर संवर्धन योजना सन २००६-०७ या आर्थिक वर्षापासून सुरु केली आहे. या 
योजनेंतर्गत सर्वसाधारणपणे खालील कामांचा समावेश होतो. 
१. तलावाच्या पाण्याचे प्रदूषण करणारे स्त्रोत निश्चित करुन प्रदुषण रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे. 
२. तलावात MASS आवश्‍यक घातक व ऑरगॅनीक गाळ काढणे. 
३. तलावाची गुणवत्ता टिकविण्यासाठी, 
अ. तलावातील अनावऱयक व उपद्रवी वनस्पती नष्ट करुन त्यांची वाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी 
उपाययोजना करणे. 
ब. तलावातील जेविक प्रक्रियेव्दारे तलावातील पाण्याची गुणवत्ता सुधारणे. 
क. किनारा सौंदर्यीकरण, हरित पटटा विकसित करणे, कुंपण घाळणे, मनोरंजनासाठी बालोद्यान, 
नौकाविहार, कमी किंमतीची स्वच्छतागृहे इ. 
४. जनसहभाग व जनजागृतीसाठी कार्यक्रम तसेच प्रदुषण रोखण्यासाठी स्थानिक परिस्थितीनुसार 
करावयाच्या उपाययोजना. 
या योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी आयुक्त, सांगली मिरज आणि कुपवाडा 
महानगरपालिका यांच्यामार्फत सादर काळीखण तलावाच्या प्रस्तावास मान्यता व त्यानुषंगिक निधी मुक्‍त 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय : 

१. राज्य सरोवर संवर्धन योजनेंतर्गत आयुक्त, सांगली मिरज आणि कुपवाडा महानगरपालिकेमार्फत सादर 
काळीखण तलावाचे पर्यावरणीयदृष्टया संवर्धनाच्या प्रस्तावास रुपये ८००.०० लक्षच्या मर्यादेत तत्वत: मान्यता 
देण्यात येत आहे.सदरपैकी रु.४,००,००,०००/-(रुपये चार कोटी फक्त) इतका निधी आयुक्त, सांगली मिरज 
आणि कुपवाडा महानगरपालिका यांना वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


रः तलावाचे पर्यावरणादृष्ट्या संवर्धन होण्य़ासाठी प्रामुख्याने अनुषंगाने sewer Interception and 


diversion, Installation of Phytoride Technology, Installation of STP, Silt trap, Aeration, Low Cost 


शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०२२/प्र.क्र. ९७/आस्थापना अ 


Sanitation, जलपर्णी काढणे अज्ञा स्वरूपाची कामे प्रस्तावित करावी. सदर कामे ही केंद्रीय पर्यावरण व वन 
विभागामार्फ़त राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजनेंतर्गत निर्गमित मार्गदर्शक सूचनांनुसार Core Work -७५% व Non- 
Core Work-24% च्या मर्यादेत असावी. प्रस्तावित निधी हा जलसंपदा विभाग व तत्सम प्राधिकरणामार्फ़त 
निर्गमित District Schedule Rate (DSR) वर आधारीत असावा याची दक्षता घ्यावी. 

3. उपरोक्त नुसार dora संबंधित सविस्तर प्रकल्प अहवाल विभागास सादर करावा त्यानुषंगाने 
प्रशासकीय व अंतिम मान्यता देण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर करण्यात ASS... 

8, या area निर्णयान्वये वितरित केलेला निधी, प्रस्तावास प्रशासकीय आणि अंतिम मान्यता प्राप्त 
झाल्यानंतरच खर्ची करण्याची दक्षता आयुक्‍त, सांगळी मिरज आणि कुपवाडा महानगरपालिका यांनी घ्यावी. 


५. सदर प्रयोजनार्थ होणारा खर्च हा मागणी क्र. यू-४, ३४३५ परिस्थितिकी व पर्यावरण ०४, प्रदूषण प्रतिबंध व 
नियंत्रण, १०३, वायू व जल प्रदूषण प्रतिबंध, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना -राज्य योजनांतर्गत योजना, 
(०२),पर्यावरण प्रतिबंध, (०२) (०७), राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजना (३४३५ ०१८२), ३१, सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेतर)” या मुख्य- लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या वर्षासाठीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व 
त्याच लेखाशिर्षाखाली वर्गीकृत करण्यात यावा. 

६. आयुक्त, सांगली मिरज आणि कुपवाडा महानगरपालिका यांना अदा करावयाची रु.४,००,००,०००/- 
(रुपये चार कोटी फक्त) एवढी रक्‍कम अधिदान व लेखाधिकारी यांच्यामार्फत कोषागारातून काढून आयुक्त, 
सांगली मिरज आणि कुपवाडा महानगरपालिका यांना अदा करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
श्रीम. शिल्पा चं. शिर्के, कार्यासन अधिकारी, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग व नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
श्री. सु.कि. निकम, सहसचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय यांना घोषित करण्यात येत आहे. 
त्यांनी आयुक्‍त, सांगली मिरज आणि कुपवाडा महानगरपालिका यांना रु.४,००,००,०००/-(रुपये चार कोटी 
फक्त) अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून स्वतंत्र धनादेशाव्दारे वितरित करण्याची कार्यवाही 
करावी 

७. प्रस्तूत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्रक्र.४८/अर्थ-३, दिनांक १४ 
ऑक्टोबर २०२१ व दिनांक ३ फेब्रूवारी २०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच प्रमाणित करण्यात येते की, दिनांक २४.०६.२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील परिशिष्टातीळल अनु.क्र. २व ९ मधील अटींची पुर्तता होत आहे, तसेच वित्त विभागाच्या शासन निर्णय 
क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्रक्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जून, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील अटी व शार्तीनुसार 
वितरित करण्यात येत आहे. 

) वित्त विभागाच्या निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्रक्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जून, २०२१ च्या परिशिष्टातील 
अनुक्रंमांक ९ मधील ३१ वेतनेतर सहायक अनुदाने या बाबीखाळील खर्च करण्यात विभागाला अधिकारी प्राप्त 
झाले असून सदर परिपत्रकातील नमूद अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 

॥) वित्त विभागाच्या निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्रक्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जून, २०२१ च्या परिशिष्टातील 
अनुक्रमांक १,३,५,६,७ व ८ या प्रकरणी लागू नाही. तसेच सदर परिशिष्टातील अनुक्रमांक ४ बाबत नमूद 
करण्यात येते की ही योजना केंद्र पुरस्कृत, बाहय सहाय्यित योजना नाही. 

॥) वित्त विभागाच्या निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्रक्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जून, २०२१ च्या 
परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक २ च्या अनुषंगाने नमूद करण्यात येत की, सदर योजनेच्या 

पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०२२/प्र.क्र. ९७/आस्थापना अ 


स्वरुपात अथवा व्याप्तीमध्ये कसलाही बदल करण्यात आलेला नाही. तसेच परिशिष्टातील अ.क्र.९ संदर्भातील 
तपासणी सूचीमधील अनुक्रमांक १,२,३ व ४ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटींची पूर्तता होत आहे. तसेच सदर 
अनुक्रमांक ९ संदर्भातील तपासणी सूचीमधील अनुक्रमांक ५ ते १० या प्रकरणी लागू नाही. 

८. या शिवाय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशञा ५ दिनांक 
१०.०५.२०१६ अन्वये परिच्छेद क्र.४ मधील खालील बाबींची पूर्तता होत आहे. 

१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकाराबाबत वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र अर्थस 
२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दिनांक २.४.२०१८ मधील परिच्छेद क्र.६ (अ) नुसार रु.५ कोटी पर्यंतच्या अनावर्ती 
योजनेच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना आहेत. 

) काळीखण तलावाच्या संवर्धनासाठी रु. ८००.०० लक्ष एवढया मंजूर निधीमधील रूपये 
४,००,००,०००/- (रु.चार कोटी had) इतका निधी प्रस्तुत शासन निर्णयाव्दारे वितरित करण्यात येत आहे. 

३) “मागणी क्र.यु-४, ३४३५-परिस्थितीकी व पर्यावरण, ०४, प्रदुषण प्रतिबंध व नियंत्रण, १०३, वायू व 
जल प्रदूषण प्रतिबंध, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) पर्यावरण प्रतिबंध (०२ 

०७ राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजना (३४३५ ०१८२) ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)”या मुख्य लेखाशिर्षाखाली 
कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 

४) आयुक्त, सांगली मिरज आणि कुपवाडा महानगरपालिका यांच्याकडून पर्यावरण व वातावरणीय 
बदल विभागास कोणतेही येणे बाकी नाही. 

५) तसेच उपरोक्त झासन निर्णयाच्या “अ” मधील परिच्छेदातील ६,७,८,९ या बाबी लागू नाहीत. 
र्‌. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संमतीने,वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. १४९/२०२२/व्यय- 
१६, दि.३१.०३.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

१०. शासनाच्या सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र www.maharshtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३३१२०२१००३४०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने. 

SURYAKANT ॥(॥५॥॥ ५000000000 


5391९056116947307९92873९९7०८8८27८493520९610616 
ym=3A940ABDD5 14E7010BAFCFOBA3ASFO7FCSI 


NIKAM a 
(सु.कि.निकम), 
सह सचिव ,पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
मा . मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र १/२,मंबई/ नागपूर. 

४. आयुक्त, सांगली मिरज आणि कुपवाडा महानगरपालिका. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मंबई. 

६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. मा.मंत्री, पर्यावरण व वातवरणीय बदल यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

८. मा.राज्यमंत्री, पर्यावरण व वातावरणीय बदल यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०२२/प्र.क्र. ९७/आस्थापना अ 


९. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंबई. 
१०. प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंबई. 

११. वित्त विभाग (कार्यासन क्रमांक व्यय-१६/अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई. 

१२. नियोजन विभाग, कार्यासन क्र.१४७२, मंत्रालय, मंबई. 

१३. रोखशाखा, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


